अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने 
जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, 
पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि , 
गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्हयातील 
जिल्हास्तरीय गट-“क* व Aes मधील पदे 
सरळसेवेने भरती साठी सुधारित बिंदुनामावली 
विहित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ३ जानेवारी, २०२२. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.राआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ,दि.१२ फेब्रुवारी, २०१९ 
२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब, 
दि.१६ ऑगस्ट,२०१९. 
३. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी -२०१८/प्र.क्र. १५३ /१६-ब, दि.१२ जून,२०२०. 
४. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी -२०१८/प्र.क्र. १५३ /१६-ब, 
दि.२३ सप्टेंबर,२०२१. 
प्रस्तावना :- 


वरील संदर्भाधीन क्र.१ येथिल शासन निर्णयान्वये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ 


घटकांसाठी शासकीय सेवा व शौक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता Io % आरक्षण विहित करण्यात आले 


आहे.संदर्भाधीन अनु.क्र. २ येथीळ शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने 


जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या 


आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-“क* व eS मधील पदे सरळसेवेने भरती साठी 


एसईबीसी व ईडब्ल्युएस आरक्षणासह सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.३ 


येथील शासन निर्णयान्वये राज्याच्या उपरोक्त आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील इतर मागास वर्ग, तसेच 


विमुक्‍त जाती/भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवरर्गाची असलेली 


लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळास अहवाल सादर 


करण्यासाठी मा.मंत्री,अन्न APR पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने 


केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन संदर्भ क्र. ४ येथिल शासन निर्णयान्वये राज्याच्या आदिवासी बहुल 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी खालीलप्रमाणे 


सुधारीत आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. 


| जिल्हा fam. । अनु. | विजाअ| भजब | भजक| भजड| विमाप्र| इमाव | ईडब्ल्यु| खुला 
एस 


जाती ।जमाती 


आरक्षण ।१३% (9% 3% 
अधिनियम, 
२००१ 


2.4% | ३.५%| 2% | 2% | १९% - ४८% 


र 


अनुसार 
आरक्षण 


संदर्भ क्र.१ १ | : | | | | - १०% | 36% 
येथिल 
aA. 


अनुसार 
आरक्षण 


पालघर ।१०% ।२२% ।३% ।२.५%| 3.4%] २% ।२% ।१५% | १०% | ३०% 


नाशिक ।१०% ।२२% |।३%  ।२.५%| 3.4%] २% ।२% | १५% |१०% | ३०% 


धुळे १०% ।२२% ।३% ।२.५%| 3.4%] 2% ।२% ।१५% | १०% | ३०% 


नंदुरबार | १०% 22% | 3% 2.4%] 3.4%] 2% | 2% | १५% | १०% | 30% 


यवतमाळ | 92% | 918% | 3% — | 2.4%] 3.4%] 2% | 2% | 99% | 90% | ३४% 


चंद्रपूर १३% १५% | 3% 2.4%] 3.4%] 2% | 2% | १९% | १०% | 30% 


गडचिरोली| १२% । 28% ।३% — | 2.4%] 3.4%] 2% | 2% | १७% | 90% | २४% 


रायगड | 92% ।९% ।३% ।२.५%| 3.4%] 2% | 2% | 92% | १०% | ३७% 


वरीलप्रमाणे सुधारीत आरक्षणानुसार आदिवासी बहुल जिह्यांकरीता सुधारीत बिंदुनामावली विहित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.त्यानुसार खालीलप्रमाणे सुधारीत बिंदुनामावली विहित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


शासन निर्णय :- 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या राज्यातील नाशिक,धुळे, 


नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील 


जिल्हास्तरीय गट-“क* व गट-'ड* मधील पदे सरळसेवेने भरतीसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-अ ते इ प्रमाणे 


सुधारित बिंदुनामावळी विहित करण्यात येत आहे 


२. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच 


दि. २३ सप्टेंबर, २०२१ या दिनांकापासून, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त 


असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या 


आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय Tee व ves मधील पदे सरळसेवेने भरती 


करण्यासाठी या सुधारित बिंदुनामावलीचा अवलंब करण्यात यावा. 


३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी हा शासन निर्णय त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय 


कार्यालयांना/आस्थापनांना PISS आणावा. 


४. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०१०३११४४३४७८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
a S | mM a a S Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=41d02a5c663d2c05d362d4847bea4a1874fda4e 


9cb60284fb102fd7b9b3891b3, cn=Rasik Ambadas 
h a S e Khadse 


Date: 2022.01.03 11:46:51 +05'30' 


( र.अं.खडसे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 
मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 
७. मा .विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-३२. 
८. सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


g. 

Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२२ 
२४ 


ms 


२५. 
२६. 
२७. 


es 


२८ 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 
38. 
34. 
३६. 
३७. 


3¢ 


२९. 


Yo 


सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
.मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 
. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
. प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा), मुंबई. 
. सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय(विधानपरिषद), मुंबई. 
. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
Ud सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य. 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 
. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
WAT AERIS प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद. 
ud जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
. सचिव,राज्य निवडणूक आयोग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सचिव,राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त. 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 
संचालक, समाजकल्याण, पुणे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
संचाळक, सेवायोजन, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखाळील सर्व विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 
.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. (५ प्रती) 
सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य. 
. निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


KKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


परिशिष्ट - अ 
सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (नाशिक, धुळे, नंदुरबार,पालघर, ) अनुसूचित जमाती -२२% 


बिंदु क्र. प्रवर्ग fag क्र. प्रवर्ग fag क्र. प्रवर्ग 

fee al अनुसूचित जाती ३५ इतर मागास वर्ग ६९ अनुसूचित जमाती 
२ अनुसूचित जमाती ३६ अनुसूचित जाती ७० अराखीव 

३ विमुक्त जाती (अ) ३७ अनुसूचित जमाती ७१ अनुसूचित जमाती 
४ भटक्या जमाती (ब) ३८ इंडब्ल्यूएस 92 इतर मागास वर्ग 
4 इतर मागास वर्ग ३९ अनुसूचित जमाती ७३ अनुसूचित जाती 
६ अराखीव ४० अराखीव ७४ अराखीव 

७ भटक्या जमाती (क) ४१ विमुक्त जाती (अ) ७५ इतर मागास वर्ग 
८ इंडब्ल्यूएस ४२ अराखीव ७६ इंडब्ल्यूएस 

९ अनुसूचित जमाती ४३ अनुसूचित जाती ७७ भटक्या जमाती (ड) 
(Ae अराखीव ४४ अराखीव ७८ अराखीव 

॥ | १ भटक्या जमाती (ड) ४५ इतर मागास वर्ग 8 अनुसूचित जमाती 
१२ अनुसूचित जाती ४६ इंडब्ल्यूएस ८० अनुसूचित जाती 
१३ अराखीव ४७ भटक्या जमाती (ब) ८१ अनुसूचित जमाती 
१४ इतर मागास वर्ग ४८ अराखीव ८२ अराखीव 

१५ विशेष मागास प्रवर्ग ४९ अनुसूचित जमाती ८३ विमुक्त जाती (अ) 
१६ इंडब्ल्यूएस ५० इतर मागास वर्ग ८४ अराखीव 

१७ इतर मागास वर्ग ५१ अनुसूचित जमाती ८५ इतर मागास वर्ग 
१८ अराखीव 42 अराखीव ८६ इंडब्ल्यूएस 

१९ अनुसूचित जमाती ५३ अनुसूचित जमाती ८७ विशेष मागास प्रवर्ग 
२० अराखीव ५४ अराखीव ८८ इतर मागास वर्ग 
२१ अनुसूचित जमाती 44 इतर मागास वर्ग ८९ अनुसूचित जमाती 
२२ । अराखीव ५६ | ईंडब्ल्यूएस ९० | अराखीव 
२३ अनुसूचित जमाती ५७ भटक्या जमाती (क) ९१ अनुसूचित जाती 
२४ अराखीव ५८ अराखीव ९२ अराखीव 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


२५ इतर मागास वर्ग ५९ अनुसूचित जमाती ९३ अनुसूचित जमाती 

२६ इंडब्ल्यूएस ६० अराखीव ९४ अराखीव 

२७ अनुसूचित जाती ६१ अनुसूचित जाती ९५ अनुसूचित जमाती 

२८ इतर मागास वर्ग ६२ अराखीव ९६ इतर मागास वर्ग 

२९ अनुसूचित जमाती ६३ अनुसूचित जमाती ९७ अनुसूचित जाती 

३० अराखीव ६४ अराखीव ९८ इंडब्ल्यूएस 

३१ भटक्या जमाती (क) ६५ इतर मागास वर्ग ९९ भटक्या जमाती (ब)/(क) 
३२ अराखीव ६६ अराखीव Loe oo । अराखीव 

३३ अनुसूचित जमाती ६७ अनुसूचित जमाती 

३४ अराखीव ६८ इंडब्ल्यूएस 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (नाशिक, धुळे, नंदुरबार,पालघर, ) अनुसूचित जमाती -22 % 


अनुक्रमांक । प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
टक्केवारी 

शं अनुसूचित जाती १०% १, १२, २७, ३६,४३, ६१, ७३, ८०,९१, ९७ 

२ अनुसूचित जमाती २२% २, ९, १९, २१, २३, २९, ३३, ३७, ३९, ४९, ५१, ५३, ५९, 
६३, ६७, ६९, ७१, ७९, ८१, ८९, ९३, ९५ 

३ विमुक्त जाती (अ) ३% ३, ४१, ८३, 

ai भटक्या जमाती (ब) २.५% ७“ , ४७ 

षु भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 

& भटक्या जमाती (S) २% ११, ७७ 

Ra विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 

८ इतर मागास वर्ग १५% ५, १४,१७, २५,२८, ३५, ४५,५०, ५५, ६५,७२, ७५,८५,८८ 
१९६. 

९ ईडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 

7 अराखीव ३०% ६,१०, १३, १८, २०,२२, २४, ३०, ३२, ३४, ४०,४२, ४४, 


४८, ५२, ५४,५८, ६०, ६२,६४, ६६, ७०, ७४, ७८, ८२, ८४, 
९०, ९२, ९४, १००. 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


परिशिष्ट - ब 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (यवतमाळ) अनुसूचित जमाती -१४ % 


बिंदु क्र. | प्रवर्ग fag क्र प्रवर्ग बिदुक्र प्रवर्ग 
| अनुसूचित जाती ३५ इतर मागास वर्ग ६९ । अनुसूचित जमाती 
२ अनुसूचित जमाती ३६ अराखीव vo | अराखीव 
3 विमुक्‍त जाती (अ) ३७ अनुसूचित जाती ७१ । अनुसूचित जमाती 
४ भटक्या जमाती (ब) ३८ इंडब्ल्यूएस ७२ | इतरमागासवर्ग 
4 इतर मागास वर्ग ३९ अनुसूचित जमाती ७३ | अनुसूचित जाती 
६ अराखीव ४० अराखीव ७४ । अराखीव 
७ भटक्या जमाती (क) ४१ विमुक्त जाती (अ) ७५  । इतरमागास वर्ग 
é इंडब्ल्यूएस ४२ अनुसूचित जाती ७६ । इंडब्ल्यूएस 
९ इतर मागास वर्ग ४३ अनुसूचित जमाती ७७ । भटक्या जमाती (ड) 
हि o । अराखीव ४४ अराखीव ७८ | अराखीव 
a q । भटक्या जमाती (ड) ४५ इतर मागास वर्ग ७९ | इतरमागास वर्ग 
१२ । अनुसूचित जाती ४६ इंडब्ल्यूएस ८० | अराखीव 
१३ । अराखीव ४७ भटक्या जमाती (ब) ८१ । अनुसूचित जमाती 
१४ । अराखीव ४८ अराखीव ८२ | अराखीव 
१५ । विशेष मागास प्रवर्ग ४९ इतर मागास वर्ग ८३ | विमुक्त जाती (3) 
१६ । इंडब्ल्यूएस ५० अराखीव ८४ । अराखीव 
१७ । इतर मागास वर्ग ५१ अनुसूचित जाती ८५ | अनुसूचित जमाती 
१८ अराखीव ५२ अराखीव ८६ | इंडब्ल्यूएस 
१९ । अनुसूचित जमाती 43 अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० । अराखीव 48 अराखीव ८८ | इतरमागास वर्ग 
२१ । अनुसूचित जाती ५५ अनुसूचित जमाती ८९ | इतर मागास वर्ग 
२२ । इतर मागास वर्ग ५६ इंडब्ल्यूएस ९० | अराखीव 
२३ । अनुसूवित जमाती ५७ भटक्या जमाती (क) ९१ । अनुसूचित जाती 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


२४ । अराखीव ५८ अराखीव ९२ । अराखीव 

२५ | इतर मागास वर्ग ५९ इतर मागास वर्ग ९३ । अनुसूवित जमाती 
२६ | इंडब्ल्यूएस ६० अराखीव ९४ । अराखीव 

२७ | अनुसूचित जाती ६१ अनुसूचित जाती ९५ | इतरमागास वर्ग 
२८ । अराखीव ६२ अराखीव ९६ | अराखीव 

२९ । इतर मागासवर्ग ६३ अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जाती 
३० | अराखीव ६४ अराखीव ९८ | इडब्ल्यूएस 

३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ इतर मागास वर्ग ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) 
३२ । अराखीव ६६ अराखीव ध्वनि oo =| अराखीव 

३३ | अनुसूचित जमाती ६७ अनुसूचित जाती 

३४ । अराखीव ६८ इंडब्ल्यूएस 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (यवतमाळ) अनुसूचित जमाती -१४% 


अनुक्रमांक । प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
टक्केवारी 

शि अनुसूचित जाती १२% १, १२, २१, २७, ३७, ४२, ५१, ६१, ६७, ७३, ९१, ९७. 

२ अनुसूचित जमाती १४% २, १९, २३, ३३, ३९,४३,५३,५५,६३, ६९,७१, 
८१,८५,९३ 

३ विमुक्त जाती (अ) ३% ३, ४१, ८३, 

शि भटक्या जमाती (बो २.५% | , 80 

4 भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 

६ भटक्या जमाती (ड) २% ११, ७७ 

ee विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 

८ इतर मागास वर्ग १७% ५, ९, १७, 22,24, २९, 34, ४५, ४९, ५९, ६५, ७२, 
७५, ७९,८८, ८९, ९५ 

९ ईंडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 

दि अराखीव ३४% ६,१०, १३, १४,१८, २०, २४, २८, ३०, ३२, ३४, 
३६,४०, ४४, BC, ५०,५२, ५५, ५८, GO, ६२, ६४५,६६, 
७०, ७४, ७८, ८०,८२, ८४, ९०, ९२, ९४, ९६,१००. 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


परिशिष्ट-क 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (रायगड) अनुसूचित जमाती -< % 


बिदु क्र. प्रवर्ग बिदुक्र प्रवर्ग बिदुक्र प्रवर्ग 
Leal अनुसूचित जाती ३५ इतर मागास वर्ग ६९ इतर मागास वर्ग 
२ अनुसूचित जमाती ३६ अराखीव ७० अराखीव 
३ विमुक्‍त जाती (अ) ३७ अनुसूचित जाती ७१ अनुसूचित जमाती 
g भटक्या जमाती (ब) ३८ ईंडब्ल्यूएस ७२ अराखीव 
4 इतर मागास वर्ग ३९ इतर मागास वर्ग 3 अनुसूचित जाती 
६ अराखीव ४० अराखीव ७४ अराखीव 
७ भटक्या जमाती (क) ४१ विमुक्त जाती (अ) ७५ इतर मागास वर्ग 
८ ईंडब्ल्यूएस ४२ अनुसूचित जाती ७६ ईंडब्ल्यूएस 
९ इतर मागास वर्ग ४३ अनुसूचित जमाती ७७ भटक्या जमाती (ड) 
शि ० अराखीव ४४ अराखीव ७८ अराखीव 
La | q भटक्या जमाती (S) ४५ इतर मागास वर्ग 8 इतर मागास वर्ग 
१२ अनुसूचित जाती ४६ इंडब्ल्यूएस ८० अराखीव 
१३ अराखीव ४७ भटक्या जमाती (ब) ८१ अनुसूचित जमाती 
१४ अराखीव ४८ अराखीव ८२ अराखीव 
१५ विशेष मागास प्रवर्ग ४९ इतर मागास वर्ग ८३ विमुक्त जाती (अ) 
१६ इंडब्ल्यूएस Yo अराखीव ८४ अराखीव 
१७ इतर मागास वर्ग ५१ अनुसूचित जाती ८५ इतर मागास वर्ग 
१८ अराखीव 42 अराखीव ८६ इंडब्ल्यूएस 
१९ इतर मागास वर्ग ५३ अनुसूचित जमाती ८७ विशेष मागास प्रवर्ग 
२० अराखीव ५४ अराखीव ८८ अराखीव 
२१ अनुसूचित जाती ५५ इतर मागास वर्ग ८९ इतर मागास वर्ग 
२२ अराखीव ५६ इंडब्ल्यूएस ९० अराखीव 
२३ अनुसूचित जमाती ५७ भटक्या जमाती (क) ९१ अनुसूचित जाती 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


२४ अराखीव ५८ अराखीव ९२ अराखीव 

२५ इतर मागास वर्ग ५९ इतर मागास वर्ग ९३ अनुसूचित जमाती 
२६ इंडब्ल्यूएस ६० अराखीव ९४ अराखीव 

२७ अनुसूचित जाती ६१ अनुसूचित जाती ९५ इतर मागास वर्ग 
२८ अराखीव ६२ अराखीव ९६ अराखीव 

२९ इतर मागास वर्ग ६३ अनुसूचित जमाती ९७ अनुसूचित जाती 
३० अराखीव ६४ अराखीव ९८ इंडब्ल्यूएस 

३१ भटक्या जमाती (क) ६५ इतर मागास वर्ग ९९ भटक्या जमाती (बो/(क) 
३२ अराखीव ६६ अराखीव fa | ०० अराखीव 

33 अनुसूचित जमाती ६७ अनुसूचित जाती 

३४ अराखीव ६८ ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (रायगड) अनुसूचित जमाती -९ % 


अनुक्रमां | प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
क टक्केवारी 
शि अनुसूचित जाती १२% १, १२, २१, २७, ३७, ४२, ५१, ६१, ६७, ७३, ९१, ९७. 
२ | अनुसूचित जमाती ९% २, २३, ३३, ४३,५३, ६३, ७१, ८१, ९३ 
३ | विमुक्त जाती (3 ३% ३, ४१, ८३, 
दिनी भटक्या जमाती (बो २.५% ee » ४७ 
५ भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 
& भटक्या जमाती (S) २% ११, ७७ 
aa विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 
८ इतर मागास वर्ग १९% ५, ९, १७, १९, २५, २९, 34, 38,84, 88,44, ५९, ६५, ६९, 
७५, ७९,८५, ८९, ९५ 
९ ईंडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 
| अराखीव ३७% ६,१०, १३, १४,१८, २०, २२, २४, २८, ३०, ३२, ३४, ३६, 
BO, BB, BC, ५०, ५२, ५४, ५८, GO, ६२, GB, ६६, Wo, 
७२, ७४, ७८, ८०, ८२, ८४, ८८, ९०, ९२, ९४, ९६, १००. 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 
परिशिष्ट-ड 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (चंद्रपूर) अनुसूचित जमाती -१५% 


बिंदु क्र. प्रवर्ग बिदुक्र प्रवर्ग बिदुक्र प्रवर्ग 

शम अनुसूचित जाती ३५ इतर मागास वर्ग ६९ । अनुसूचित जमाती 
२ अनुसूचित जमाती ३६ अराखीव ७० । अराखीव 

३ विमुक्‍त जाती (अ) ३७ अनुसूचित जाती ७१ । अनुसूचित जमाती 
४ भटक्या जमाती (ब) ३८ ईंडब्ल्यूएस ७२ | इतरमागास वर्ग 
५ इतर मागास वर्ग ३९ इतर मागास वर्ग ७३ | अनुसूचित जाती 
६ अराखीव ४० अराखीव os | अराखीव 

9 भटक्या जमाती (क) ४१ विमुक्त जाती (अ) ७५  । अनुसूचित जमाती 
८ ईंडब्ल्यूएस ४२ इतर मागास वर्ग ७६ ईडब्ल्यूएस 

९ इतर मागास वर्ग ४३ अनुसूचित जाती ७७ । भटक्या जमाती (ड) 
i | अराखीव ४४ अराखीव ७८ । अराखीव 
Pee | १ भटक्या जमाती (ड) ४५ अनुसूचित जमाती ७९ | इतरमागास वर्ग 
१२ अनुसूचित जाती ४६ इंडब्ल्यूएस ८० | अराखीव 

१३ अराखीव ४७ भटक्या जमाती (ब) ८१ । अनुसूचित जाती 
१४ इतर मागास वर्ग ४८ अराखीव ८२ | अराखीव 

१५ विशेष मागास प्रवर्ग ४९ इतर मागास वर्ग ८३ | विमुक्त जाती (3) 
१६ इंडब्ल्यूएस Yo अराखीव ८४ | अराखीव 

१७ अनुसूचित जमाती ५१ अनुसूचित जाती ८५ | अनुसूचित जमाती 
१८ अराखीव 4Q अराखीव ८६ इंडब्ल्यूएस 

१९ इतर मागास वर्ग ५३ अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० अराखीव 48 अराखीव ८८ | इतरमागास वर्ग 
२१ अनुसूचित जाती ५५ इतर मागास वर्ग ८९ | इतर मागास वर्ग 
२२ इतर मागास वर्ग ५६ इंडब्ल्यूएस ९० | अराखीव 
२३ अनुसूचित जमाती ५७ भटक्या जमाती (क) ९१ । अनुसूचित जाती 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


२४ अराखीव ५८ इतर मागास वर्ग ९२ । अराखीव 

२५ इतर मागास वर्ग ५९ अनुसूचित जमाती ९३ । अनुसूचित जमाती 
२६ इंडब्ल्यूएस ६० अराखीव ९४ । अराखीव 

२७ अनुसूचित जाती ६१ अनुसूचित जाती ९५ । अनुसूचित जमाती 
२८ इतर मागास वर्ग ६२ अराखीव ९६ | इतरमागास वर्ग 
२९ अनुसूचित जमाती ६३ अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जाती 
३० अराखीव ६४ अराखीव ९८ | BSNS 

३१ भटक्या जमाती (क) ६५ इतर मागास वर्ग ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) 
३२ अराखीव ६६ अराखीव [eel अराखीव 

33 अनुसूचित जमाती ६७ अनुसूचित जाती 

३४ अराखीव ६८ ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (चंद्रपूर) अनुसूचित जमाती -१५% 


अनुक्रमां । प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
क टक्केवारी 
Lai अनुसूचित जाती १३%  ।१, 92, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, ९१, ९७ 
२ अनुसूचित जमाती १५% २,१७,२३, २९,३३, ४५,५३, ५९,६३, ६९,७१, ७५, 
८५,९३,९५ 
३ | विमुक्त जाती (3) ३% ३, ४१, ८३, 
ea भटक्या जमाती (बो २.५% ee , ४७ 
षु भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 
६ भटक्या जमाती (ड) २% ११, ७७ 
a विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 
८ इतर मागास वर्ग १९% ५, ९, १४, १९, २२, २६५, AC, ३५, 38, ४२,४९,५५, ५८, 
६५, ७२, ७९, ८८, ८९, ९६. 
९ ईंडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 
हि अराखीव ३०% ६,१०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, ३६, ४०, ४४, ४८, 
५०,५२, ५४, ६०, ६२, ६४, ६६, ७०, ७४, ७८, ८०, ८२, ८४, 
९०, ९२, ९४, १००. 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


परिशिष्ट - इ 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (गडचिरोली) अनुसूचित जमाती -२४% 


बिंदु क्र. प्रवर्ग बिदुक्र प्रवर्ग बिदुक्र प्रवर्ग 
करि अनुसूचित जाती ३५ । अनुसूवित जमाती ६९ | अनुसूचित जमाती 
२ अनुसूचित जमाती ३६ इतर मागास वर्ग ७० | अराखीव 
3 विमुक्त जाती (अ) ३७ । अनुसूचित जाती ७१ | अनुसूवित जमाती 
४ भटक्या जमाती (बो ३८ ईंडब्ल्यूएस ७२ | विमुक्त जाती (अ) 
५ इतर मागास वर्ग ३९ । इतरमागास वर्ग ७३ | अनुसूचित जाती 
६ इतर मागास वर्ग ४० | अराखीव ७४ । अराखीव 
७ भटक्या जमाती (क) ४१ | विमुक्त जाती (अ) ७५ |। अनुसूचित जमाती 
८ ईंडब्ल्यूएस ४२ इतर मागास वर्ग ७६ | ईडब्ल्यूएस 
९ अनुसूचित जमाती ४३ । अनुसूचित जाती ७७ | अनुसूवित जमाती 
haa अराखीव ४४ । अराखीव ७८ अराखीव 
Lo १ भटक्या जमाती (ड) ४५ | अनुसूवित जमाती ७९ | इतर मागास वर्ग 
१२ अनुसूचित जाती ४६ । ईडब्ल्यूएस ८० | भटक्या जमाती (बो 
१३ अराखीव ४७ | भटक्या जमाती (बो ८१ | अनुसूचित जाती 
१४ इतर मागास वर्ग ४८ अराखीव ८२ | अराखीव 
१५ विशेष मागास प्रवर्ग ४९ । अनुसूचित जमाती ८३ | अनुसूवित जमाती 
१६ इंडब्ल्यूएस Yo इतर मागास वर्ग ८४ अराखीव 
१७ अनुसूचित जमाती ५१ । अनुसूचित जाती ८५ | अनुसूवित जमाती 
१८ अराखीव 42 अराखीव ८६ | ईंडब्ल्यूएस 
१९ इतर मागास वर्ग ५३ । अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० अराखीव ५४ अराखीव ८८ | इतर मागास वर्ग 
२१ अनुसूचित जाती ५५ | इतर मागास वर्ग ८९ | अनुसूवित जमाती 
२२ इतर मागास वर्ग ५६ | इंडब्ल्यूएस ९० | अराखीव 
२३ अनुसूचित जमाती yo । अनुसूवित जमाती ९१ | अनुसूचित जाती 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


२४ अराखीव ५८ | इतर मागास वर्ग ९२ | इतर मागास वर्ग 
२५ इतर मागास वर्ग ५९ | अनुसूवित जमाती ९३ । अनुसूचित जमाती 
२६ इंडब्ल्यूएस go | अराखीव ९४ | अराखीव 

२७ अनुसूचित जाती ६१ | अनुसूचित जाती ९५ | अनुसूचित जमाती 
२८ इतर मागास वर्ग ६२ | अराखीव ९६ | इतर मागास वर्ग 
२९ अनुसूचित जमाती ६३ । अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जमाती 
३० अराखीव ६४ | भटक्या जमाती (क) ९८ | इंडब्ल्यूएस 

३१ भटक्या जमाती (क) ६५ | अनुसूवित जमाती ९९ | भटक्या जमाती (बो/(क) 
३२ अराखीव ६६ | अराखीव पिं अराखीव 

३३ अनुसूचित जमाती ६७ । अनुसूचित जाती 

३४ अराखीव ६८ | ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१५३/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (गडचिरोली) अनुसूचित जमाती -२४ % 


अ.क्र. | wat आरक्षणाची | बिंदु क्रमांक 
टक्केवारी 

णं अनुसूचित जाती 92% | 9, १२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, 
९१. 

२ अनुसूचित जमाती २४% २, 819,23, २९,३३,२३५, ४५, ४९, ५३, ५७, ५९, 
६३, ६५, ६९, ७१, ७५, ८०, ८३, ८५, 
८९,९३,९५,९७ 

३ | विमुक्त जाती (ओ 3%  ।३, ४१,७२ 

4 भटक्या जमाती (ब) | 2.4% ॥ किक 8, 

4 | ACHAT ATT (क) ३.५% , ३१ ,६४ ९९(ब/क) 

६ भटक्या जमाती (ड) २% ११, ७७ 

गवि विशेष मागास वर्ग २% १५, ८७ 

८ ।इतरमागासवर्ग १७%  ।५,६, १४, 98,22, २५, २८, ३६, ३९,४२, 40,44, 
५८, ७९ ,८८,९२,९६. 

९ ईडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 

| अराखीव २४%  ।१०, 93, १८, २०, २४, 30, ३२, ३४, YO, BY, ४८, 
द्र, 4Y, ६०, ६२, ६६, (90, ७४, (9८, ८२, ८४, ९०, 
९४, १००. 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


